ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व संचालनालयाच्या 


अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं २५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ मार्च, २०२३. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, समक्रमांक दि.०६.०९.२०२२ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पू.क. दि.०८.०२.२०२३ 
3) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र.क्र.१४/२०२२- 
२३/१६६३८, दि.०९.०३.२०२३. 


शासन निर्णय: 
ग्रंथालय संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील एकूण १३८ 
अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन 
दि.०६.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन 
दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 
त्यानुषंगाने ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून प्राप्त 
संदर्भाधिन दि. ०९.०३.२०२३ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरुन ग्रंथालय संचालनालय व संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेली १३४ अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
|. सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चाळू ठेवण्यात आली आहेत. 
II. ग्रंथालय संचालनालयाकडे असलेल्या विद्यमान योजनांपैकी कोणतीही योजना संपलेली नाही. 
२. यासंदर्भात होणारा खर्च खालील मुख्यळेखाशिर्षांखाली मंजूर असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, 
(अ) (०१) (09) ग्रंथालय संचालनालय (2204 ०२५१) 
(ब) (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२७१) 
३. सदर शासन निर्णय हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क, 
दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०३१६१४५८०४८००८ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HEMANT SUDHAKAR PATHAK 
Date: 2023.03.16 15:03:41 +05'30' 


(हे.सु.पाठक) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : विवरणपत्र “अ 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

२. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई. 

३. ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई, शासकीय विभागीय ग्रंथालय पुणे/नागपूर. 
४. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक/जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. सर्व कोषागार/उपकोषागार अधिकारी 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), (व्यय -५) (आ.पु.क,) मंत्रालय, मुंबई 

९. कक्ष अधिकारी, (आस्था-२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवडनस्ती ( साशि-५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५ 


विवरणपत्र “अ 


(शासन निर्णय क्र: मराग्रं-२५११ /प्र.क्र. ४५/२०१७/साशि-५, दि.१६ मार्च,२०२३ चे सहपत्र) 


झं मंजूर | स्थायी । अस्थायी 
= वर्ग/गट संवर्ग/पदनाम पदांची | पदांची पदांची 
संख्या संख्या संख्या 
ie) ग्रंथालय संचालक [3 il ae | a 
गट-अ aS 
याज तं ग्रं उपसंचालक / 
2 | राजपत्रित | . pase 8 3 ae | 
ग्रं _१ 
मात सहाय्यक ग्रंथालय संचाळक/ 
३ | राजपत्रित __ | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ ५२ 30 22 
राजपत्रित तवार 
लेखाधिकारी 
र तांत्रिक सहाय्यक/ग्रंथालय = > Si 
निरिक्षक/ वितरण सहाय्यक ; 
4 अधिक्षक/लघुलेखक 3 ३. fo = | 
६ मुख्य लिपिक १४. ee ee |: 
गट-क वर्क 
वरिष्ठ लिपिक ३६ २९ 
निर्गम सहाय्यक | qo | ० ०८ २ 
कनिष्ठ लिपिक ९० ६० ३० 
१० | ० वाहन चालक नि 8 २ 
आलमारी परिचर/ग्रंथ परिचर/ 
क! १ पृथ:कार/नाईक/ग्रंथवाहक/ग्रंथ 3 30 र 
गट-ड | बांधणीकार 
a शिपाई/ चौकीदार/हमाल/ दु ai गा 
माळी/ सफाई कामगार ; 
एकूण ४१८ २८४ १३४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


